Reg. No. NP CITY/ 236/ 2015 - 17 


PANA 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण 
प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष ३ , अंक १६ ] सोमवार , जुलै २४, २०१७/ श्रावण २, शके १९३९ [ पृष्ठे २ , किंमत : रुपये ५५.०० 
स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 

भाग एक -नागपूर विभागीय पुरवणी 


संकीर्ण अधिसूचना : नेमणुका इ. इ. केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले नियम व आदेश 


वाचा 


भाग १ ( असा .) ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २४ . 

जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , यांजकडून 
वाचा : शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, विकाअ क्र . १११५/प्र. क्र. ८८ /का.५, दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ . 

क्र . सामान्य - कक्ष- ९ - कावि- ५२२ - २०१७. 

मी , सचिन कुर्वे, जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , नागपूर शासन निर्णय , सामान्य प्रशासन विभाग, विकाअ - क्र . १११५/ प्र . क्र . ८८ / का . ५, 
दिनांक ३१ डिसेंबर , २०१५ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करून , आता सोबत जोडलेल्या अनुसूचीमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या 
व्यक्तींची विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून नियुक्ती करीत आहे . ही नियुक्ती सामान्यतः हा निर्णय निर्गमित केलेच्या तारखेपासून ५ वर्षकिंवा 
विद्यमान विधानसभा बरखास्त होणे किंवा पुढील आदेशापर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत अस्तित्वात राहील . तसेच , राज्य शासन विशेष कार्यकारी 
अधिकारी यांची नियुक्ती वरील कालावधी पूर्ण होण्यापूर्वी केव्हाही, कोणतेही कारणे न देता संपुष्टात आणण्याचा अधिकार राहील ही मुदत संपताचकिंवा 
त्यापुर्वी आणण्यात आल्यास , विशेष कार्यकारी पदाकरीता प्राप्त झालेले सर्व साहित्य संबंधित पोलीस ठाणे किंवा जिल्हाधिकारी यांच्या कार्यालयाकडे 
तात्काळ करण्याची प्राथमिक जबाबदारी सर्वस्वी संबंधित विशेष कार्यकारी अधिका - यांची राहील . 

विशेष कार्यकारी अधिकारी पुढे उल्लेख केलेली कर्तव्ये पार पाडण्यास सक्षम राहतील . 

( १ ) विशेष कार्यकारी अधिकारी हे केवळ “ साक्षांकनाचे ” काम करतील . मुळ कागदपत्रे प्रत्यक्षात पाहिल्याशिवाय त्यांनी साक्षांकन करू 
नये. तसेच परिशिष्ट ५ मधील रबरी शिक्क्यासह मुळ कागदपत्रांच्या छायांकित प्रतीवर न चुकता दिनांकासहीत साक्षांकन करावे. मुळ कागदपत्रांपेक्षा 
वेगळी माहिती नमूद असलेल्या कागदपत्रावर विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी साक्षांकन करून नये. वेगळी माहिती असलेल्या कागदपत्रावर जर 
" सत्यप्रत ” म्हणून साक्षांकन केल्यास त्यामुळे होणा - या सर्व प्रकारच्या परिणामाकरीता विशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून साक्षांकन करणारी व्यक्ती 
जबाबदार राहील. अशी घटना उघडकीस आल्यास त्या व्यक्तींचीविशेष कार्यकारी अधिकारी म्हणून करण्यात आलेली नियुक्ती रद्द करण्यात येईल 
व तो/ ती विशेष कार्यकारी म्हणून पुनर्नियुक्तीस अपात्र असेल . 

( २) उत्पन्न प्रमाणपत्र देण्याचे अधिकार विशेष कार्यकारी अधिका- यांना नसतील . 

( ३ ) नियुक्त करण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका- यांना मोहोर उमटविण्यासाठी शिक्का संबंधित तहसिल कार्यालयाकडून उपलब्ध 
करून घ्यावा. तसेच साक्षांकित केलेल्या कागदपत्राची माहिती एका नोंदवहीत न चुकता नमूद करावी . व ज्यावेळेस या नोंदवही अवलोकनासाठी 
संबंधित पोलीस आयुक्त , अधीक्षक , जिल्हाधिकारी यांचेकडून मागणी केली जाईल त्यावेळेस ती तात्काळ उपलब्ध करून देण्यात यावी 

(४ ) या शासन निर्णयाद्वारे नेमण्यात आलेल्या विशेष कार्यकारी अधिका-यांची शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी आवश्यकतेनुसार त्या क्षेत्रातील 
मोहल्ला समिती/ शांतता समितीवर पोलीस आयुक्त , जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षक यांनी नियुक्ती करावी . 
ना -एक -१ (१४१२). 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक नागपूर विभागीय पुरवणी , जुलै २४ , २०१७/ श्रावण २, शके १९३९ 


( ५ ) या शासन निर्णयाद्वारे केलेल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी यांच्या नियुक्त्या “ मानसेवा ” असून त्यांना सोपविण्यात आलेल्या वरील 
कामाबाबत कोणतेही मानधन , वेतन किंवा भत्ता अनुज्ञेय राहणार नाही. 

( ६ ) प्रत्येक विशेष कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या नियुक्तीची वैधता सुस्पष्टपणे दर्शविणारे प्रमाणपत्र आपल्या विशेष कार्यकारी अधिकारी 
पदाच्या कामाच्या जागी सर्वांना सहजपणे दिसेल अशा ठिकाणी लावावे व कामासाठी येणा- या व्यक्तीने मागणी केल्यास ते त्या व्यक्तीस दाखवावे. 


अनुसूची 


अ . क्र . 


संबंधित व्यक्तींचेनाव 


संबंधित व्यक्तींचा पत्ता 


( २ ) 


श्री . अजय माधवराव इत्तडवार 


श्री . भागवत बाळाजी लांडगे 
श्री .किशोरसिंह रामसिंह वैद्य 
श्री . संजय सेवकरामजी देशमुख 


श्रीमती शितल संजय देशमुख 


श्री . विजय सेवकराम देशमुख 
श्री . राजेश पांडुरंग पिसे 
श्रीमती रुपांजली कांचन दंदे 


श्रीमती हर्षानितीन जोशी 


श्री . ओंकारेश्वर निळकंठ गुरव 


श्री . मोहनलाल चुनीला शाह 
श्री . जगदीश जुगलकिशोर अग्रवाल 
श्री . अभिषेक मुरलीधर नागपूरे 
श्री . विजयकुमार नथमलजी व्यास 
श्री . राजेश महेश्वर 
श्री . कुन्दनसिंग बाबुसिंग बैस 
श्री . संजय बळीरामजी भुते 
श्री . अशोक दामुमल वाधवानी 
श्री . सुनिल गाढवे 


( ३ ) 
सी - १३ , शबरी अपार्टमेंट, हिलटॉप , रामनगर , नागपूर . 
८२७, सुमन भवन, वैशालीनगर, नागपूर . 
७८ , डंभारे ले- आऊट , त्रिमुर्तीनगर, नागपूर . 
४० , देशमुख हाऊस , नरसिंग टॉकीजच्या मागे , महाल , नागपूर. 
४०, देशमुख हाऊस , नरसिंग टॉकीजच्या मागे, महाल , नागपूर . 
देशमुख हाऊस, नरसिंग टॉकीजच्या मागे, महाल , नागपूर.. 
७६५ , रेशीमबाग, लोकांची शाळा चौक, ग्रेटनाग रोड , नागपूर . 
९५, गरोबा मैदान , जुना बगडगंज , नागपूर. 
ए- २८६, शांतीनगर कॉलनी, मुदलीयार ले - आऊट , नागपूर . 
ओम सदन , सुलेखा कॉलेजमागे , बोहरा कॉलनीसमोर, शांतीनगर, नागपूर. 
१०४ , योगीकृपा अपार्टमेंट, एव्हीजी ले- आऊट, लकडगंज , नागपूर. 
३०५ , भक्ती सागर , अनाथ विद्यार्थी गृह , लकडगंज, नागपूर . 
शांतीनगर , मारवाडी वाडी, नागपूर . 
१०३ , श्री श्रेयांस अपार्टमेंट , एव्हीजी ले- आऊट , लकडगंज , नागपूर . 
३०१, निती गौरव , सेंट्रल बाजार रोड, रामदासपेठ , नागपूर . 
१०३ , उमीया सदन , आंबेडकर चौक , सी . ए. रोड , बगडगंज , नागपूर. 
क्वार्टर नं . आय/ २७, शांतीनगर कॉलनी, रेल्वे लाईनजवळ , नागपूर. 
छापु नगर , कॉलनी नं . १, गरोबा मैदान , लकडगंज , नागपूर . 
शांतीनगर , मारवाडी वाडी, जैन मंदीरसमोर, नागपूर . 
६८० , सतरंजीपुरा, भंडारा रोड , नागपूर . 
१९ / अ , मारवाडी वाडी, शितलामाता मंदीरजवळ , शांतीनगर, नागपूर . 
५३० / १९ , जुना बगडगंज , नागपूर . 


श्री .किशोर पगाडे 


श्री . अनिलकुमार वासुदेव बोरकर 
श्री . नरेंद्र उत्तमराव मगरे 


नागपूर : 
दिनांक १९ जुलै २०१७ . 


सचिन कुर्वे , 
जिल्हाधिकारी तथा जिल्हादंडाधिकारी , 


नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT PRESS , CIVIL LINES, NAGPUR -440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING STATIONERY AND PUBLICATIONS, 21 - A , 
NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNIROAD , MUMBAI400 004 . 


